वाचा- 


शासन निर्णय क्र. रेशीम-२०२२/ प्र.क्र.७०/ मग्रारो -५ दिनांक of सप्टेंबर, 2023 


शुध्दिपत्रक - 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम 
संचनालयासह कृषी विभाग व पंचायत 


विभागामार्फत राबविण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुबंई ४०००३२ 


दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन शुध्दिपत्रक क्र.फळबाग-२०२२/ प्र.क्र.9७०(भाग १/मग्रारो -Y 


विभागाच्या दिनांक ०६ सप्टेंबर, 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतर्गत रशीम उद्योग विकास योजना रेशीम संचनालयासह कृषी विभाग व पंचायत 
विभागामार्फत राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
२. सदर शासन निर्णयामध्ये खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


(पृष्ठ क्र. ४) मुद्दा क्र. ६ - अंदाजपत्रक तयार करणे, तांत्रिक व प्रशाकिय मान्यता - 


अ. विषय विभाग व संबंधित अधिकारी 
क्र 
कृषी विभाग | ग्रामपंचायत | पंचायत समिती रेशीम विभाग 
‘ अंदाजपत्रक | कृषि सहाय्यक तांत्रिक ग्रामपंचायत तांत्रिक अधिकारी 
तयार करणे सहाय्यक संबंधित रेशीम विभाग 
(पं.स.) अधिकारी/कर्मचारी 
२ । तांत्रिक मंजूरी मंडळ कृषी | कृषी अधिकारी | कृषी अधिकारी जिल्हा रेशीम 
प्रदान करणे अधिकारी (पं.स) (पं.स) विकास अधिकारी 
श्रेणी १/२ 
३ प्रशासकीय तालुका कृषी | गट विकास गट विकास जिल्हा रेशीम 
मान्यता देणे अधिकारी अधिकारी अधिकारी विकास अधिकारी 
श्रेणी १/२/ 


च्या ऐवजी 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः फळबाग- २०२२/ प्र.क्र.७०(भाग १)/मग्रारो - ५ 


अ. विषय विभाग व संबंधित अधिकारी 
कृषी विभाग | ग्रामपंचायत | पंचायत समिती रेशीम विभाग 
ि अंदाजपत्रक | कृषि सहाय्यक तांत्रिक ग्रामपंचायत तांत्रिक अधिकारी 
तयार करणे सहाय्यक संबंधित रेशीम विभाग 


(पं.स.) अधिकारी/कर्मचारी 


२ | तांत्रिकमंजूरी | मंडळकृषी | कृषी अधिकारी । कृषी अधिकारी जिल्हा रेशीम 


प्रदान करणे अधिकारी (पं.स) (पं.स) विकास अधिकारी 
श्रेणी १/२ 
३ प्रशासकीय तालुका कृषी | गट विकास गट विकास जिल्हा रेशीम 
मान्यता देणे अधिकारी अधिकारी अधिकारी विकास अधिकारी 
श्रेणी १/२/ 
तहसिलदार 
असे वाचावे. 


३. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०२२७१५०४४८८५१६ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJANA PRADEEP KHOPDE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
S A N J A N A DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=162267a166279e51cd3f1cc6e10b61ce9868a859260375a1b 
ba3e5f88931d998, 
pseudonym=291 1D7031787EE13B33E937FE23AAB741D4241E4, 
p RA D E F p K H O p D E serialNumber=5835A30DD240A2D86C82FB33FB5D7BCBF513D6EBB 
B4EFF8873D4E0AECC934DB5, cn=SANJANA PRADEEP KHOPDE 
Date: 2024.02.27 17:07:39 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
४. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय मुंबई 
७. संचालक,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 
८. महासंचालक,माहीती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई 
९. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१०. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर 
११. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 
१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद 
१३. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः फळबाग- २०२२/ प्र.क्र.७०(भाग १/मग्रारो - ५ 


१४. आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५. संचालक, फलोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

१८.सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी नियोजन विभाग (रोहयो) 
१९. सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

२०. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२१. निवड नस्ती रोहयो-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


